RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


MAHAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९, अंक - १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०२० / चैत्र २० - २६, शके १९४२ 


[ पृष्ठे ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि -१/एनएसके /एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/ ६०१६ / सन 
२०१९.- श्री. सुरेश छगनभाई भोजाणी, मुख्यप्रवर्तक , श्री हरी पार्क 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिकरोड , पंचक , 
सर्व्हे नंबर ४५ / ४/ ५/ ४५-ब, प्लॉट नंबर ३ यांसी एकूण क्षेत्र ६९६.०० 
चौरस मीटर या मिळकतीवरील सदनिकाधारक सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


फयाज मुलाणी, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 

जिल्हा नाशिक . 


नाशिक , ८ नोव्हेंबर २०१९ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


नाशिक , ७ ऑक्टोबर २०१९. 


आदेश 


क्रमांक वि-१/ एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ६०१९ / सन 
२०१९ . - सौ . रुपाली संजय पाटील, मुख्यप्रवर्तक , रुपसंयोग 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , अडगाव, गट नंबर 
३०८ , प्लॉट नंबर ४३ यांसी एकूण क्षेत्र ५२६.३५ चौरस मीटर या 
मिळकतीवरील सदनिकाधारक सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वयेतिचे 


क्रमांक सनिपा/ एएनआर/ पीटीडी/ जीएनएल/( ओ)/११२७/(७९१)/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी, 
जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की , भगवानबाबा 
अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, कोरडगाव, तालुका पाथर्डी, 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, सन १९६१ च्या 
नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले 
आहे. सदर संस्था नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीटीडी/ जीएनएल /( ओ)/ 
११२७/ सन २०१९, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ ने नोंदविण्यात 


आली. 


वि ( एच) १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५, २०२० / चैत्र २० - २६, शके १९४२ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
२५१/ २०१९ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ असा आहे . 


जळगाव, ११ नोव्हेंबर २०१९. 


श्रीमती बी. के . काटुळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका पाथर्डी, 

जिल्हा अहमदनगर. 


आदेश 


अहमदनगर , २३ ऑक्टोबर २०१९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / १६१४/ २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , श्री सर्वज्ञ दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुढे, 
तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / बीडीएन / एजीआर /( ओ)/ 
( डी)/ २५३/ २०१९ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / १५९१/ २०१९.- मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , शिवराणा महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
कजगाव, तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था आहे . 


रविंद्र र. पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 


जळगाव , १३ नोव्हेंबर २०१९ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/( ओ )/ 


( डी)/ २५२/ २०१९, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ असा आहे. 


जळगाव, ११ नोव्हेंबर २०१९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ सहकार / ८४५/ २०१९ .- सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , कामधेनू महिला 
बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित, निकुंभे, तालुका 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम 
५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ 
डीएलई/ एजीआर/( ओ)/ ७९२ / सन २०१९ -२०, दिनांक ८ नोव्हेंबर 
२०१९ असा आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ १५९३/ २०१९ .- मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , आई एकविरा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , जामोद , 
तालुका-जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषी 
संस्था यात करणेत येत आहे . 


धुळे , ८ नोव्हेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५, २०२० / चैत्र २० - २६, शके १९४२ 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
बी. बहिरवाल, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक जिदुवि / सहकार/ ८४८/ २०१९. - सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , पुण्यश्लोक 
अहिल्यादेवी धनगर महिला मागासवर्गीय बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन 
सहकारी संस्था मर्यादित, ऐचाळे, तालुका साक्री , जिल्हा धुळे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) । 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम ५ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसकेआर / 
एजीआर /( ओ)/ ७९३/ सन २०१९ -२० , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ 
असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) । 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषी 
संस्था यात करणेत येत आहे . 


प्रमोद एस. तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , ७ नोव्हेंबर २०१९ . 


आदेश 


किरण मनोहर चौधरी, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), धुळे . 


धुळे , १४ नोव्हेंबर २०१९. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २२/ सन २०१९. - श्री . एस . एम . बेलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांची 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांना दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी न्यायिक अधिकाऱ्यांची 
कार्यशाळा संपलेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२३१२/ २६६३/ सन २०१९ . - श्री . आर. बी . 
बहिरवाल , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नवापूर यांना दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक २ 
नोव्हेंबर २०१९ रोजीची अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . बेलकर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. बी . बहिरवाल यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नवापूर 

करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


श्री . एस . एम . बेलकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एम . तापकीरे, जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


या पदी प 


__ श्री . एस. एम. बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . आर. बी . बहिरवाल, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . निलेश बी . 
पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 


अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५, २०२० / चैत्र २० - २६, शके १९४२ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०/ सन २०१९.- श्री . आर. एम . कुलकर्णी, 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम. आर. नातू यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एम. आर. नातू , जिल्हा न्यायाधीश - १० व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . के . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश - १२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम. कुलकर्णी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एम . आर. नातू, जिल्हा न्यायाधीश- १० व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १० व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , १८ नोव्हेंबर २०१९ . 


श्री. आर. एम. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. के . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश - १२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . आर. एम. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , १८ नोव्हेंबर २०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १९ / सन २०१९. - श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर 
यांची दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश. श्रीरामपर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. बी. बी . तोष्णीवाल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एम. एन. सलीम, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १२/ सन २०१९ .- श्री . एम . आर. नातू, 
जिल्हा न्यायाधीश - १० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल९ - १५, २०२० / चैत्र २० - २६, शके १९४२ 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते, तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए. ए. खंडाळे , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एम . उन्हाळे , १३ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीकांत ल. आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 
अहमदनगर , १९ नोव्हेंबर २०१९ . 


श्री . ए. ए. खंडाळे , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


अहमदनगर , १९ नोव्हेंबर २०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३१/ सन २०१९. - श्री . जी . व्ही . देशपांडे , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१९ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ४९/ सन २०१९. - श्रीमती एन . के . नागरगोजे , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . बी . आत्तार , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर । 
गेले नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन . के . नागरगोजे यांना ५ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश . कनिष्ठ स्तर . अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


वश्यकता नर 


श्रीमती एन . के . नागरगोजे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एन. एस . सय्यद , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १९ नोव्हेंबर २०१९ . 


श्रीमती एन. के. नागरगोजे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३९ / सन २०१९ . - श्री . ए. ए. खंडाळे , 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजीची 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. ए. खंडाळे यांना १२ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १२ वे 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १९ नोव्हेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५, २०२० / चैत्र २० - २६, शके १९४२ 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ५११७/ सन २०१९.- श्री . सुजीत अंबादास राठोड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा यांना दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०१९ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी - २/ ५११६/ सन २०१९. - श्री . सुजीत अंबादास राठोड , 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 


दोंडाईचा यांना दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१९ (रविवार) रोजीच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुजीत अंबादास राठोड यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाच्या 


नेमणकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुजीत अंबादास राठोड यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 


__ श्री . सुजीत अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष लक्ष्मण 
वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 


आहे. 


श्री . सुजीत अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुजीत 
अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. संतोष लक्ष्मण 
वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 


वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


शैलेश रंगनाथ उगले, 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


धुळे . 


धुळे , १९ नोव्हेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुजीत 
अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


धुळे, १९ नोव्हेंबर २०१९ . 


क्रमांक बी - १/ ५६९६/ सन २०१९ . - श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिंदखेडा यांना दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक २७ डिसेंबर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५, २०२० / चैत्र २० - २६, शके १९४२ 


२०१९ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २५ 
डिसेंबर २०१९ (नाताळ ), दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ ( चौथा 
शनिवार ) व दिनांक २९ डिसेंबर २०१९ (रविवार) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत 
यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी 
पुनर्नियक्त करणेत येत आहे. तसेच श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पवन हरिविजय बनसोड, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री . संतोष लक्ष्मण 
वैद्य यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिंदखेडा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


येत आहे. 


श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . सुजीत अंबादास 
राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा 
रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष 
लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


धुळे , २० डिसेंबर २०१९ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


धुळे , २० नोव्हेंबर २०१९ . 


Order 


आदेश 


No. EST /7897/ 2019. - Commuted Leave for 
three (3) days from 11th November 2019 to 13th 
November 2019 is hereby granted as an ex post 
facto sanction to Shri. V . A . Sathe , 6th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik 


क्रमांक बी -१/ ५६९७/ सन २०१९ .- श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१९ रोजीची 
अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ रोजीचे 
रात्री १०. ०० वाजेपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर । 
करण्यात येत आहे. 


Certified that Shri. V . A . Sathe would have 
continued to officiate in the post of 6th Joint Civil 
Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik , if he had not proceeded on 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५, २०२० / चैत्र २० - २६, शके १९४२ 


leave for the period from 11th November 2019 to 
13th November 2019 [Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981]. 


Smt. P . V . Hingne , 7th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik 


Charge during the absence of Shri. V . A . Sathe, 
6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik ramained with 


RAVINDRA M . JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 14th November 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS . 21 - A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD . MUMBAI - 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


